चार्ल्स ड्रयू 
रक्त पेढीचे जनक 


अॅन श्रॉफ 


चार्ल्स ड्रयू 
रक्तपेढीचे जनक 


मराठी अनुवाद : गार्गी लागू 


एका मुलाचे स्वप्न ! 


चार्ल्स ड्रयू यांची बहीण एल्सा आजारी पडली 
तेव्हा ते फक्त १४ वर्षाचे होते . घरातील सर्वांना खूप 
काळजी वाटत होती. त्या काळात आजच्यासारख्या 
वैदयकीय सुविधा उपलब्ध नसल्यामळे एल्साची तब्येत 
बिघडत गेली आणि काही काळातच ती देवाघरी गेली. 
त्यावेळी ती फक्त १२ वर्षांची होती . 

चार्ल्स ड्रयूला खूप वाईट वाटले. पण त्याक्षणी 
त्याने मनात निश्चय केला की मोठेपणी डॉक्टर होऊन 
एल्सासारख्या अनेकांचे प्राण वाचवायचे. 


चार्ल्स ड्रियू 


६ महिन्याचा 
चार्ल्स 


चार्ल्स ड्रयू यांचा जन्म ३ जून १९०४ चार्ल्सने केवळ १२ वर्षाचा असतांना रस्त्यावर आणि 
रोजी वॉशिंग्टन डी सी या ठिकाणी झाला . नाक्यानाक्यावर वर्तमानपत्र विकण्याचा उद्योग सुरू केला. 
त्यांचे वडील रिचर्ड लोकांच्या घरात त्याला इतका छान प्रतिसाद मिळाल्यामुळे त्यानं अनेक 
जमिनीवर कार्पेटस बसविण्याचे काम मुलांना कामावर ठेवलं . उदयोग करण्याचे तंत्र चार्ल्सला 
करीत असत . त्यांनी उच्च माध्यमिक चांगले अवगत होते . त्याने कमावलेल्या पैशाची त्याच्या 
शिक्षणही पूर्ण केले नव्हते. पण आपल्या परिवाराला खूप मदत झाली . 

चार्ल्स भावंडामधे 
मुलांनी मात्र खूप शिकावे असे त्यांना 

१४व्या वर्षी चार्ल्स 

सर्वात मोठा होता . 
वाटे. ते मुलांना वाचण्यासाठी पुस्तके 

इवाच्या 
आणून देत असत . तसंच म्युझियम कृष्णवर्णीय मुलांसाठी असलेल्या 

जन्माअगोदरचे 
दाखवायला घेऊन जात असत . डॅन्बर स्कूलमधे दाखल झाला 

छायाचित्र 
तिथे त्याला अव्वल गुण मिळाले. 
चार्ल्सची आई नोरा हिनं 

खेळामधेही तो अव्वल होताच . 
विदयापीठातून शिक्षण घेतले होते . ती 

फूटबॉल आणि बास्केटबॉल या 
शिक्षिकेची नोकरी करीत होती . चार्ल्स, दोनही खेळामधे त्याने प्राविण्य 

Charles 
एल्सी, जोसेफ , नोरा आणि इवा या पाच 

मिळविले होते . चार्ल्सने डॉक्टर 
मुलांसह ड्रयू परिवार सुखाने नांदत होता. 

होण्याचे स्वप्न बघितले होते पण 
चार्ल्सचे प्राथमिक शिक्षण स्टीव्हन्स | ते पूर्ण करण्यासाठी लागणारे पैसे 
एलिमेंटरी स्कूलमधे सुरू झाले . ही शाळा मात्र त्याच्या वडिलांजवळ नव्हते . 
कृष्णवर्णीय मुलांसाठी होती. गोरी मुलं , पण चार्ल्स एक उत्तम खेळाडू 
त्यांच्यासाठी असलेल्या शाळेत जायची . असल्यामुळे, खेळाडूंसाठी राखून 
त्या काळात गोरे आणि कृष्णवर्णीय ना ठेवलेल्या शिष्यवृत्तीमधून , 
एका शाळेत शिकू शकत होते ना एकत्र त्यालाशिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती 
काम करू शकत होते . चार्ल्स अभ्यासात मिळण्याची शक्यता होती . 
हशार होता. फूटबॉल आणि बास्केटबॉल शिष्यवृत्ती मिळाली तरच त्याला 
है त्याचे आवडते खेळ होते . 

पुढील शिक्षण घेता येणार होते . 


Elsie 


१९२२ मधे चार्ल्सला फूटबॉल 
खेळाडूंसाठी राखून ठेवलेली शिष्यवृत्ती 
मिळाली आणि तो मॅसॅच्युसेटस् 
मधल्या एमहर्ट महाविद्यालयात 
दाखल झाला. एमहर्स्ट 
महाविदयालयात एकूण ६०० विदयार्थी 
होते . त्यापैकी केवळ १३ विदयार्थी 
आफ्रिकी- अमेरिकन म्हणजे कृष्णवर्णीय 
होते . चार्ल्स प्रथमच गो - या 
विदयार्थ्यांबरोबर शिकत होता . । 
कृष्णवर्णीय असल्यामुळे त्याला अनेक 
त्रासदायक वागणूकीला सामोरे जावे 
लागत होते. 

चार्ल्स त्यांच्या कॉलेजचा 
सर्वोत्तम खेळाडू होता. तरी सुध्या 
जेव्हा एमहर्स्ट कॉलेजची मुलं दस - या 
कॉलेज टीमबरोबर खेळत असत तेव्हा 
खेळ पहाण्यासाठी जमलेली मुलं 
कृष्णवर्णीय मुलांच्या नावाने 
आरडाओरडा करीत असत . 


एकदा फूटबॉल मॅचनंतर सर्व 
खेळाडूंनी एखादया छान हॉटेलमधे 
जेवण घेण्याचा बेत केला. पण 
हॉटेलच्या दारातच चार्ल्सला 
रोखण्यात आले. त्या हॉटेलमधे 
कृष्णवर्णीयांना प्रवेश नव्हता. 

चार्ल्स हुशार असूनही त्याला 
एमहर्स्ट कॉलेज क्लबचे सदस्यत्व 
नाकारण्यात आले. कॉलेजच्या संगीत 
क्लबमधेही चार्ल्सला प्रवेश मिळाला 
नाही. हे सर्व चार्ल्सला बिलकूल 
आवडलं नव्हतं . पण ध्येयाकडे लक्ष 
ठेवून त्यानं अभ्यासावर लक्ष केंद्रित 
केलं . 

कॉलेज शिक्षण पूर्ण झाल्यावर 
चार्ल्सने बाल्टीमोर येथील मॉर्गन 
कॉलेजमधे विज्ञान आणि क्रीडाप्रकार 
शिकविणे सुरू केले. आपल्या 
पगारातन पै पै वाचवून त्याने 
मेडिकल स्कूलसाठी लागणारे पैसे 
जमा केले.. आता तो आपले डॉक्टर 
होण्याचे ध्येय गाठू शकणार होता. 


त्या काळात गोरे व 
कृष्णवर्णीय पाण्याचा 
एकच नळ वापरू 
शकत नव्हते. 


फुटबॉल 
टीमच्या 
गणवेषात 


. ..चार्ल्स 


एक हशार तरूण डॉक्टर ! 


चार्ल्सला कॅनडामधे 
रहायला आवडत होते कारण 
तिथे कृष्णवर्णीय - गोरे हा 
वर्णभेद कमी प्रमाणात होता . 
कष्णवर्णीय आणि गोरे लोक 
आपापसात चांगले संबंध ठेवून 
होते . या बाबतीत कॅनडामधे 
वॉशिंग्टन डी सी पेक्षा खूपच 
वेगळे वातावरण होते . त्यामुळे 
चार्ल्स खुप मित्र जोड़ 
शकला.... अगदी गोरे सुध्दा ! 


मिकगिल मेडिकल 

स्कूलमधे चार्ल्स 
हशार विदयार्थ्यापैकी 

एक होता 


कॅनडातील मॉट्रियल या शहरातील मिकगिल 
मेडिकल स्कलमधे चार्ल्सने १९२८ साली प्रवेश 
घेतला. तेव्हा नातेवाईक व अमेरिकेतील । 
मित्रपरिवारापासून तो खूप दूर गेला होता. जवळ 
पैसेही बेताचेच होते . मॉट्रियलमधे त्याला खूपच 
एकाकी वाटत होते . पण डॉक्टर होण्याची इच्छा 
इतकी प्रबळ होती की त्यामुळेच तो एकाकीपणा 
सारख्या अनेक गोष्टीवर मात करू शकला. 

१९३० साली चार्ल्सने रोसेनबाल्ड स्कॉलरशिप 
जिंकली . खूप हुशार , असामान्य मुलांचीच या 
स्कॅलरशिपसाठी निवड होते . 

ही स्कॉलरशिप मिळाल्यामुळे चार्ल्सचे जीवन 
जरा सोपे झाले . आता तो बाहेर एखाद्या हॉटेलमधे 
जाऊन जेवूखाऊ तरी शकत होता . 


चार्ल्सला त्याचे सर्व मित्र 
प्रिय होते . त्याच्या मित्रांचाही 
तो लाडका होता. तो सत्यप्रिय 
व प्रामाणिक होता. त्यामुळेच 
तो इतरांना कधी कधी तापट 
वाटत असे . त्याचा एकटेपणा 
इथे खूप कमी झाला. 


पण त्या गो - या लोकांच्या हॉस्पिटलमधे कृष्णवर्णीय 
डॉक्टरकडून इलाज करून घेणे ही कल्पना पचनी 
पडण्यासारखी नव्हती. शेवटी वॉशिग्टन डी सी मधील हार्वर्ड 
युनिव्हर्सिटीने चार्ल्सला स्वीकारले. तिथे चार्ल्स मेडिकलच्या 
विदयार्थ्यांना शिकवित असे व फ्रिडमन हॉस्पटलमधे 
रुग्णावर शस्त्रक्रिया करीत असे . अमेरिकेत आल्यामुळे तो 
आता त्याच्या कुटुंबियांजवळ आला होता. या गोष्टीचा 
त्याच्या आईला खूप आनंद झाला. 


कधी कधी मित्रांबरोबर चार्ल्स एका विशिष्ट हॉटेलमधे 
त्याच्या आवडीचे पोर्क चॉप्स खायला जात असे . 

___ १९३३मधे चार्ल्सने मिकगिल कॉलेजमधून स्नातक पदवी 
दुस - या क्रमांकाने मिळविली. चार्ल्सला या यशाने खूप आनंद 
झाला. 

मेडिकल स्कूलमधील शिक्षण पूर्ण केल्यावर आता 
एखाद्या हॉस्पिटलमधे नामांकित डॉक्टरांच्या हाताखाली काम 
करून अनभव मिळविण्यासाठी चार्ल्सने मॉन्ट्रियलमधे एका 
हॉस्पिटलमधे २ वर्ष नोकरी केली. तो एक उत्तम 
शल्यचिकित्सक बनला. 

त्यानंतर पढील शिक्षणासाठी चार्ल्सला अमेरिकेतील 
हॉस्पिटलमधे जावे लागले . 


चार्ल्स ( मधला) हार्वर्ड यनिव्हर्सिटीमधे 
मेडिकलच्या विदयार्थ्यांना शिकवित होता . 


रुग्णांवरील उपचार 


हार्वर्ड युनिव्हर्सिटी व फ्रिडमन हास्पिटलमधे 
काम करून चार्ल्सने सिध्द केले की तो एक हशार व 
कुशल डॉक्टर आहे . तेथील अनुभवी डॉक्टरांच्याही 
लक्षात आले की चार्ल्स ही एक वेगळीच होतकरु 
व्यक्ती आहे. 

१९३८ मधे चार्ल्सने रॉकफेलर स्कॉलरशिप 
मिळविली. या पैशामधून तो पुढील शिक्षण घेऊ 
शकणार होता. कोलंबिया युनिव्हर्सिटी मेडिकल 
स्कूलमधेविशेष शल्यचिकित्सा शिकण्यासाठी त्याला 
प्रवेश मिळाला. 

कोलंबियामधे विश्वविख्यात डॉक्टरांबरोबर काम 
करण्याची संधी चार्ल्सला मिळाली . त्यातील एक होते 
जॉन स्कडर! रक्त देऊन रुग्णाचा जीव वाचविण्यात 
ते नामांकित होते . 


आतापर्यंत कोलंबिया 
युनिव्हर्सिटीच्या मेडिकल 
स्कूलमधे कृष्णवर्णीय डॉक्टरने 
कधीच काम केले नव्हते. तेथे 
बरेच कृष्णवर्णीय रुग्ण येत 
असत पण कृष्णवर्णीय 
व्यक्तीला डॉक्टर म्हणून काम 
करायला मनाई होती. चार्ल्सने 
ही परिस्थिती बदलून टाकली. 
चार्ल्स स्वत: एक कंशल 
डॉक्टर होते . अन्याय सहन न 
होणारे पण मैत्री जपणारे होते . 
इतर डॉक्टर्स व रुग्णांना ते हवे 
होते . त्यांचा चार्ल्सवर विश्वास 
होता . त्याच्या त्वचेचा रंगामुळे 
इथे काही फरक पडत नव्हता. 


कोलंबिया 
युनिव्हर्सिटीमधे 
चार्ल्स रक्ताविषयी 
खूप नवीन गोष्टी 

शिकला. 


ड्रियू परिवार 

घरात 
असतांना..... 
डावीकडून रिहा , 
चार्ल्स, शर्लीन , 
रॉबर्टा उर्फ बेबे , 

लेनोर, आणि 
चार्ल्स ज्युनियर 


१९३९ मधे चार्ल्स अलाबामा येथे गेले . 
तिथे काही काळ त्यांनी हेल्थकेअर क्लिनिकमधे 
काम केले जिथे गरीब रुग्णांवर इलाज केला 
जात असे. अलाबामाला जाताना ते अॅटलांटामधे 
त्यांच्या मित्राला भेटायला गेले. तिथे त्यांची 
ओळख लिनोर रबबिंस या शिक्षिकेबरोबर 
झाली . २३ डिसेंबर १९३९ रोजी त्या दोघांनी 
लग्न केले.नंतरच्या काळात त्यांना ४ मले 
झाली. रॉबर्टा ( बेबे ), शर्लीन , रिहा आणि चार्ल्स 
ज्युनिअर . 

जन १९४० मधे कोलंबिया यनिव्हर्सिटीने 
चार्ल्सना डॉक्टर ऑफ मेडिकल सायन्स ही 
पदवी प्रदान केली. ही पदवी मिळविणारे चार्ल्स 
हे पहिले आफ्रिकी- अमेरिकन होते . 

कोलंबिया युनिव्हर्सिटीमधे असताना रक्त 
दिल्यामुळे लोकांचे प्राण कसे वाचविले जाऊ 
शकतात याचा सखोल अभ्यास चार्ल्सनी केला. 
एखाद्या दुर्घटनेमधे लोकांना मोठ्या प्रमाणात 
रक्तस्त्राव होतो. अशावेळी बाहेरून रक्त 
दिल्यास त्यांचे प्राण वाचू शकतात. यालाच 
ब्लड ट्रान्सफ्यूजन असे म्हणतात . 


रक्त शरीराबाहेर सरक्षित संग्रहित करण्याची पध्दती 
चार्ल्स यांनी विकसित केली. रुग्णाचे संकटकाळी प्राण 
वाचविण्यासाठी त्याला तात्काळ रक्त पुरवठा होणे खूप 
गरजेचे असते. त्यामुळे रक्त संग्रहित करणे फार महत्वाचे 
आहे . ज्या ठिकाणी रक्त संग्रहित केले जाते त्या जागेला 
रक्त पेढी म्हणतात . रक्तातील द्रवरुप पदार्थ, प्लाझ्मा आणि 
लाल रक्तपेशी वेगवेगळ्या केल्या तर रक्त जास्त 
कालावधीसाठी सुरक्षित राहू शकते हे चार्ल्स यांच्या लक्षात 
आले. प्लाझ्मा या रक्तातील द्रवरूप पदार्थामुळे रक्त 
रुग्णाच्या शरिरात सोडणे शक्य आहे हेही चार्ल्स यांच्या 
लक्षात आले. रक्त देऊन रुग्णांचे, लोकांचे प्राण कसे वाचविले 
जाऊ शकतात याचे ज्ञान चार्ल्सला इतर डॉक्टरापेक्षा कितीतरी 
जास्त होते . 


ब्रिटनच्या लोकांना लवकरात लवकर रक्ताचा 
पुरवठा होईल अशी पध्दत चार्ल्स यांनी विकसित केली. 
अमेरिकन लोकांना रक्तदान करता यावं अशी रक्तदान केंद्र 
त्यांनी जागोजाग उभी केली. ब्रिटनमधल्या लोकांना रक्ताची 
गरज असल्याचं कळल्यावर या केंद्रांवर रक्तदानासाठी 
अमेरिकन लोकांनी रांगा लावल्या होत्या . 


रक्त देऊन लोकांचे 
प्राण वाचविणे 


१९३९ मधे दुसरे महायुध्द सुरू झाले . युरोपमधे 
बरेच सैनिक युध्दांमधे जखमी होत होते. इंग्लंडवर 
सतत बॉम्बचा मारा होत होता . तेथील हजारो 
लोकांचे प्राण वाचविण्यासाठी रक्ताची जरूर होती . 
इंग्लंडमधे रक्ताचा संग्रह कमी पडू लागला . 
अमेरिकेहन रक्त आयात करण्यासाठी मदत 
मागण्यात आली. चार्ल्स यांच्यावर ही महत्वपूर्ण 
कामगिरी सोपविण्यात आली. चार्ल्स यांना ब्लड टू 
ब्रिटन या कार्यक्रमाचे प्रमुख बनविण्यात आले. 


चार्ल्स ( डावीकडून पहिले) यांनी पहिली मोबाईल ब्लड बँक 
सुरू केली. त्यासाठी त्यांनी रुग्णवाहिकेचा उपयोग केला. 


NALI 


यानंतर सगळीकडे युध्द 
असो वा कोणतेही नैसर्गिक 
किंवा प्राकृतिक संकट असो, 
चार्ल्स यांची रक्तपेढी योजना 
अंमलात आणली गेली. शुध्द 
स्वरूपात रक्त एकत्र करून 
त्याचा संग्रह करणे आणि 
संकटसमयी ते लोकांपर्यत 
तात्काळ पोहोचविणे ही 
व्यवस्था चार्ल्स यांनी 
विकसित केली होती . 


चार्ल्स यांनी रक्त 
पेढ्यांची स्थापना केली. 
रक्त पेढी बद्दल त्यांचा खूप 
अभ्यास केला होता. 

त्यांनी रक्ताचं दोन 
वेळा परीक्षण करण्याची 
पध्दती रूढ केली. कोणत्याही 
प्रकारचे रोगाचे जंतु संग्रहित 
रक्तामधे असल्यास , त्या 
रक्तामुळे रुग्णाचा मृत्यू होऊ 
शकतो म्हणून ही काळजी 
घेणे अत्यंत महत्वाचे होते . 

चार्ल्स यांनी ब्रिटनला 
तात्काळ रक्त मिळेल अशी 
व्यवस्था केली. त्यामुळे 
हजारो ब्रिटीश नागरिकांचे 
प्राण वाचले . चार्ल्स यांच्या 
या क्रांतिकारी शोधामुळे 
गरज असलेल्या ठिकाणी 
तात्काळ रक्त पुरवठा करणे 
शक्य झाले . 


PENGECYKDDD TRANSFUSION SERVICE 


BLOOD DONORS 


अमेरिकेतील गो - या व 
कृष्णवर्णीय नागरिकांनी ब्रिटनसाठी 
रक्तदान केले होते. आज आपण 
जाणतो की सर्वांचे रक्त सारखेच 
असते. पण कृष्णवर्णीय आणि गो - या 
लोकांचे रक्त वेगवेगळे संग्रहित 
करणे आवश्यक आहे. तसंच गो - या 
माणसाला कृष्णवर्णीय माणसाचे 
रक्त देणे गैर आहे अशी 
अनेकजणांची समजूत होती . हे पूर्ण 
चुकीचे होते. अशा गोष्टीमुळे चार्ल्स 
दुःखी होत असत..! 


ब्रिटनने लोकांना 
रक्तदान करण्याचे 

आव्हान करणारी 
भित्तीचित्रे तयार 

केली. 


ऋग्णाला जरूर पडेल 
तोपर्यत रक्त संग्रहित 
करून ठेवले जाऊ शकते . 


आता चार्ल्स यांना खूपच प्रसिध्दी मिळाली होती . 
एखादया कंपनीसाठी काम करून त्यांना गडगंज 
संपत्ती कमावता आली असती. पण पैशापेक्षा त्यांचे 
लोकांवर प्रेम होते . दरम्यान फ्रिडमन हॉस्पटलने चार्ल्स 
यांना प्रमुख डॉक्टर म्हणून नियुक्त केले . 


शिक्षक व नेता 


चार्ल्स यांनी अमेरिकेत अनेक रक्त पेढ्यांची 
स्थापना केली. अमेरिकन रेड क्रॉस या संस्थेबरोबर 
काम केले. सेना आणि जवानांसाठी सामान्य 
नागरिकांचे रक्त संग्रहित केले. रेड क्रॉस संस्थेने 
काळ्या लोकांचे रक्त स्वीकारण्यास नकार दिला . 
साहजिकच चार्ल्स यांना खूप राग आला. 

___ चार्ल्स आपल्या हार्वर्ड युनिव्हर्सिटी व फ्रिडमन 
हॉस्पिटलमधे परतले. तिथे त्यांनी कृष्णवर्णीय 
डॉक्टरांना प्रशिक्षण दिले. 

गो - या डॉक्टरांना मिळणारी मानाची वागणूक 
कृष्णवर्णीय डॉक्टरांनाही मिळायला हवी असे चार्ल्स 
याना मनोमन वाटे . कृष्णवर्णीय डॉक्टर्सही आपल्या 
कामात तरबेजच असायला हवेत यासाठीही चार्ल्स 
प्रयत्नशील राहिले . चार्ल्सच्या मते ही त्यांच्या 
जीवनातील सर्वात महान कामगिरी होती. 


चार्लस व ब्लड बॅकेत काम करणारे सहकारी 


चार्ल्स दिवसाचे १६ तास काम करीत असत . सिगारेट , दारू 
यासारखे कसलेही व्यसन त्यांना नव्हते. चकनही त्यांच्या तोंडून 
अपशब्द बाहेर पडत नसत. विदयार्थ्यासाठी चार्ल्स एक आदर्श 
शिक्षक होते . एक चांगला आदर्श डॉक्टर बनण्यासाठी दया व 
प्रेम आवश्यक आहे याची जाणीव ते विद्यार्थ्यांना करून देत . 

चार्ल्स यांना कृष्णवर्णीय डॉक्टरांच्या जीवन संघर्षाची 
जाणीव होती. त्या काळी रुग्ण कृष्णवर्णीय डॉक्टरांकडून 
तपासणी करून घ्यायला नाखूष असत. चार्ल्स स्वत: प्रमाणेच 
त्यांनीदेखील आपला संघर्ष चालू ठेवायला सांगत असत . 


१९४४ मधे चार्ल्स यांना नॅशनल असोसिएशन ऑफ 
कलर्ड पीपल या संस्थेतर्फे स्पनगर्न मेडल मिळाले. हा 
अतिशय महत्वपूर्ण पुरस्कार प्रसिध्द कृष्णवर्णीय 
व्यक्तींनाच दिला जातो. 

याहनही एक आनंददायी सवर्णक्षण चार्ल्स यांच्या 
आयुष्यात येणार होता. चार्ल्स कृष्णवर्णीय डॉक्टरांना 
शल्यचिकित्सा शिकवित असत. अंतिम परिक्षेच्यावेळी 
कृष्णवर्णीय डॉक्टर्सचे प्रतिस्पर्धी गोरे डॉक्टर्स होते . आपले 
विदयार्थी अव्वल ठरावेत असे चार्ल्स यांना मनापासून 
वाटत होते . 

त्यानंतर जाहीर झालेले निकाल पाहन चार्ल्स यांना 
खूपच आनंद झाला कारण त्यांचा विद्यार्थी सर्वप्रथम 
आला होता..! 


चार्ल्स यांच्यासाठी तरूण अश्वेत डाक्टरांना 
। प्रशिक्षित करणे अत्यंत महत्वाचे होते . 


चार्ल्स यांनी 
मृत्युपूर्वी केवळ २ 

दिवस आधी 
भाषण केले होते . 


harles 
R 
Drew 
MD 


USA 35c 


१९४१ ते १९५० च्या 

जगातील कानाकोप -यात आज 

चार्ल्स यांच्या कामाची प्रशंसा होत 
दरम्यान अमेरिकेतील 
अर्ध्याहून जास्त कृष्णवर्णीय 

आहे . रुग्णाला तात्काळ रक्त 

मिळण्याची व्यवस्था त्यांनी निर्माण 
डॉक्टरांना एकट्या चार्ल्स 
यांनी प्रशिक्षण दिले होते . 

केली. रक्ताबद्दल डॉक्टरांना 
त्यांचे स्वप्न साकार झाले 

असलेल्या ज्ञानात चार्ल्स यांनी 
होते. ज्या कृष्णवर्णीय 

महत्वपूर्ण भर टाकली. याबरोबर 

अनेक अश्वेत डॉक्टरांना प्रशिक्षित 
डॉक्टरांना त्यांनी प्रशिक्षित 
केले होते ते सर्व 

केले. 
प्रसिध्दीच्या शिखरावर . आयुष्यात आलेल्या कुठल्याही 
पोचले . त्यांनी सिध्द करून संकटाला चार्ल्स यांनी त्याच्या 
दाखविले की कोणत्याही स्वप्नपूर्तीच्या आड येऊ दिले नाही . 
बाबतीत ते गो - यांपेक्षा कमी एक कुशल डॉक्टर बनण्यासाठी 

चार्ल्स यांच्या 
नव्हते. त्यानी अविरत परिश्रम घेतले . 

सन्मानार्थ पोस्टाचे 

तिकिट काढले . 
१९५० मधे चार्ल्स 

आणि त्याबरोबर कृष्णवर्णीय 

डॉक्टरांना स्वावलंबी बनण्यासाठी 
पुन्हा अलाबामा येथील 

प्रशिक्षित केले, त्यांच्यासाठी एक 
गरिबांसाठी असलेल्या 
दवाखान्यात गरीबांची सेवा 

महामार्ग तयार करून ठेवला . 
करण्यासाठी गेले . हे कामही 

नंतर अमेरिकेत अनेक शाळांनी डॉ . चार्ल्स ड्यू यांचे 
त्यांच्यासाठी महत्वाचे होते . 

नाव शाळेला देऊन त्यांना सन्मानित केले. १९८१ साली 
पण अलाबामा येथे जातांना 

त्याच्या जन्मदिवशी त्यांच्या सन्मानार्थ पोस्टाचे तिकिट 
त्यांच्या गाडीला झालेल्या 

काढले. लॉस एन्जेलिसमधे त्यांच्या नावाने मेडिकल कॉलेज 
अपघातामधे त्यांचे दु: खद 

| सुरू केले गेले. आपल्या ४५ वर्षाच्या अल्प आयुष्यात डॉ . 
निधन झाले . त्याळी ते 

चार्ल्स ड्यू यांनी जग सुंदर बनविण्याचा मनापासून प्रयत्न 
फक्त ४५ वर्षांचे होते . 

केला....!! 


जीवनकाल 


१९०४ 
१९२६ 


CHAALIE Dasw . wami 
CALYATORRESTEELI 


१९३३ 


THOUSANDYCERTREAK 


१९३५ 


१९३८ 


जन मध्ये वॉशिग्टन डीसी मधे जन्म 
एमहर्स्ट कालेजमधून स्नातक पदवी , 
मॉर्गन कालेजमधे शिक्षक 
मिकगिल युनिव्हर्सिटी मेडिकल 
कॉलेजची स्नातक पदवी प्रदान 
हार्वर्ड युनिव्हर्सिटी , फ्रिडमन कॉलेजमधे 
शिक्षक 
रॉकफेलर स्कॉलरशिप मिळाल्यावर 
कोलंबिया युनिव्हर्सिटीत प्रवेश 
लेनोर रबबिस बरोबर विवाह 
कोलंबिया युनिव्हर्सिटी कडून मास्टर्स 
पदवी 
" ब्लड फार ब्रिटन ” या सेवेचे प्रमुख पद 
स्पनबर्ग पदक प्राप्त 
गाडी दुर्घटनेमधे अपघाती मृत्यू 


Tarathe 


Dr. Charles Richard 
Drew. MD, CM, Med. D.se 


१९३९ 
१९४० 


१९४१ 
१९४४ 
१९५० 


PLAMATOETRAMTRICANARIES 
OUTSTANDING DOCTOR - FAMOUS ATHLETE ALE 


CHALE DREW WALA AT COFF 
ATHLETE POUR LEITE NA UM 
TRACKINTANATH AMREAST 
ANDMGIRL . SEANTEmLHIEVE 
MENTS MEDICINE , RELALES 
POHT AN COACH AT MORGAN COLLEGE AT 


alaton 


THEAT 


JOB I EVER DIDI " 


" तुमचा निश्चय पक्का असेल तर तुम्ही काहीही करू शकता. " 

। इति चार्ल्स ड्यू . 


